महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान व 
त्या अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन 
पुरस्कार स्पर्धा आठवे वर्ष २०१६-१७. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०१७ /प्र.क्र.२२०/१७ लाक्षेवि (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १७ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक: सीडीए-१००५/(४१७/२००५)/लाक्षेवि (कामे), दिनांक २१.०८.२००९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक : सीडीए - २०१५/(३३५/१५)/लाक्षेवि (कामे), दिनांक ३१.१०.२०१५ 
३) शासन निर्णय क्रमांक : सीडीए - २०१६(३३५/१६)/लाक्षेवि (कामे), दिनांक २२.०५.२०१७ 
४) शासन निर्णय क्रमांक : सीडीए - २०१६(३३५/१५)/लाक्षेवि (कामे), दिनांक ३०.११.२०१८ 
५) शासन पत्र क्रमांक: सीडीए-२०१८(प्र.क्र. १५०/१८)/लाक्षेवि (कामे), दिनांक ०२.०४.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

महात्मा फुले पाणी वापर संस्था अभियान व त्याअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा दरवर्षी आयोजित करण्याचा निर्णय शासनाने दि. 
२१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार घेतळेला आहे. त्यानुसार सळग ५ वर्ष सदरचा पुरस्कार 
स्पर्धा आयोजित करुन, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 


प्रथम वर्ष सन २००९-१० - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१०/(२८/२०१०), दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१० 
दुसरे वर्ष सन २०१०-११ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१०/(४१४/२०१०), दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०११ 
तृतीय वर्ष सन २०११-१२- शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०११/(५५९/२०११), दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१२ 
चतुर्थ वर्ष सन २०१२-१३ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१२/(३१६/२०१२), दिनांक ३० मार्च, २०१३ 
पाचवे वर्ष सन २०१३-१४ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१३/(३३२/२०१३), दिनांक ३१ मे, २०१४ 
सहावे वर्ष सन २०१४-१५ - शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१३/(२२९/२०१४), दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 
सातवे वर्ष सन २०१५-१६ -शासन निर्णय क्रमांक सीडीए १०१५/(३३५/२०१५), दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


) 
) 


आता पुरस्काराचे आठवे वर्ष सन २०१६-१७ बाबत कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि. २१/०८/२००९ मधिल परिच्छेद क्र. ९ मध्ये “सदर 
स्पर्धा ५ वर्षासाठी राहील. ५ वर्ष पूर्ण झाल्यावर या पुरस्कार योजनेचा आढावा घेण्यात येईल व 
आवश्यकतेनुसार योजनेत सुर्धारणा करण्यात येईल.” असे नमूद केल्याचे अनुलक्षून पुरस्कार 
योजनेचा आढावा घेणेसाठी शासन निर्णय क्र. सीडीए/१०१५(३३५/१५)/लाक्षेवि(कामे), दिनांक 
३१.१०.२०१५ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीवर 
विचारविनिमय करुन महात्मा फुळे पाणी वापर संस्था अभियान व त्या अंतर्गत पुण्यश्लोक 
आहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धेसाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात 
आलेले शासन निर्णय दिनांक ११.११.२०११ व दिनांक २६.११.२०१२ अधिक्रमीत करुन व शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०१७/प्र.क्र.२२०/१७ लाक्षेवि (कामे) 


निर्णय दि. २१/०९/२००९ मध्ये सुधारणा करुन दि. २२ मे, २०१७ रोजी सुधारीत शासन निर्णय 
निर्गमित केला. 

सन २०१६-१७ हे पुरस्काराचे आठवे वर्ष असून तसेच पुरस्कारास पाच वर्ष पुर्ण झालेली 
असल्याने शासन निर्णय दि. २१/०९/२००९ मधील परिच्छेद क्र. ९ येथील तरतुदीनुसार सदर 
पुरस्काराचा आढावा घेवून, सदर शासन निर्णयात सुधारणा करुन, दि. २२ मे, २०१७ रोजी सुधारित 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे पुरस्काराचे सातवे वर्ष सन २०१५-१६ हे खंडीत झालेले 
असल्याने दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये पुरस्काराचे सातवे वर्ष - सन २०१५-१६ हे 
खंडीत वर्ष म्हणून जाहिर करण्यात आलेले आहे. तसेच सुधारित शासन निर्णय दि. २२ मे, २०१७ 
रोजी निर्गमित Hor असल्याने स्पर्धेचे आठवे वर्ष सन २०१६-१७ मध्ये स्पर्धेसाठी अत्यल्प प्रतिसाद 
मिळालेला आहे. त्यामुळे सन २०१५-१६ (सातवे FY) व सन २०१६-१७ (आठवे वर्ष) या वर्षाच्या 
पुरस्काराच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या पाणी वापर संस्थांच्या नामांकनाचा देखील सन २०१७-१८ 
(नववे वर्ष) करिताच्या पुरस्काराकरिता विचार करण्यात येवून, शासन निर्णय २२ मे, २०१७ नुसार 
तपासणी करुन, नामाकनाच्या शिफारशी सादर करण्याबाबत दि. ०२.०४.२०१९ च्या शासन 
पत्रान्वये सर्व पाटबंधारे महामंडळाना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे पुरस्काराचे आठवे वर्ष सन 
२०१६-१७ मध्येही सदर पुरस्कारासाठी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही वा स्पर्धा घेता 
येऊ शकली नाही. परिणामी पुरस्कारासाठी आठवे वर्ष सन २०१६-१७ हे सुध्दा खंडीत झालेले आहे. 
त्यामुळे महात्मा फुले पाणी वापर संस्था व त्या अंतर्गत पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर 
संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धेचे आठवे वर्ष २०१६-१७ हे “ खंडीत वर्ष ” म्हणून जाहिर करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१७१७५२५५३९२७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh Shamrao ee 
Ghatge 


(दि. शा. घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०१७ /प्र.क्र.२२०/१७ लाक्षेवि (कामे) 


८. आयुक्‍त कृषी, पुणे. 
९. आयुक्‍त सहकार, पुणे 
१०. महासंचालक, माहिती व जलसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११. जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी संचालक. 
१२. महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 
१३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिककी संशोधन संस्था (मेरी) नाशिक 
१४. जलसंपदा विभागातील सर्व सह सचिव/मुख्य अभियंता 
१५. सर्व उपसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. जलसंपदा विभागातील सर्व अधिक्षक अभियंता 
१७. जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता 
१८. नियोजन विभाग (का.क्र. १४३३) मंत्रालय, मुंबई 
१९. वित्त विभाग, (व्यय -१२) मंत्रालय, मुंबई 
२०. संपर्क अधिकारी जलसंपदा विभाग 
२१. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२. श्री. भरत कावळे, समाज परिवर्तन केंद्र, लोहियानगर ओझर, ता. पैठण, जि. नाशिक 
२३.अध्यक्ष, गिरीबालाजी पाणी वापर संस्था, मर्यादित टाकळी अंबड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 
२४. लाक्षेवि (कामे) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


